नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे मा. राज्यपाल, 
माजी राष्ट्रपती, मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री 
यांच्या अतिथींसाठी एक अतिरिक्त कक्षबंध उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. सदन २०२०/१७९/प्र.क्र.१२३/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ डिसेंबर,२०२०. 
प्रस्तावना:- 


नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील कक्षबंध आरक्षणाच्या अनुषंगाने या विभागाचा दिनांक 
१७.११.२०१८ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. सदर शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सदनातील सुधारीत 
दर, वर्गीकरण, अटी व शार्ती प्रमाणे Harder व इतर सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. सदर शासन निर्णयात 
आवड्यकते नुसार वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे मा. राज्यपाल, माजी राष्ट्रपती, मा. 
मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अतिथींसाठी अनुज्ञेय एक कक्षाव्यतिरिक्‍्त आणखी एक अतिरिक्त कक्षबंध 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे मा. राज्यपाल, माजी राष्ट्रपती, मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री 
यांच्या अतिथींसाठी अनुज्ञेय एक कक्षाव्यतिरिक्‍्त आणखी एक अतिरिक्त कक्ष तीन दिवसांपर्यंत रु. १०००/- प्रति कक्ष 
प्रति दिवस या दरानुसार आणि तद्नंतर प्रति कक्षाकरिता प्रति दिवस रु.६०००/- या दरानुसार उपलब्ध करुन 
देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. . 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१२०४१६४१५१६१०७ असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
SATISH KARBHARI 


JONDHALE 


सह सचिव,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत- 
मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विरोधी पक्ष नेते (विधान सभा) यांचे सचिव 


Cc ww A -5 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०२०/१७९/प्र.क्र.१२३/२०-अ 


५. मा. सभापती/ उपसभापती/विरोधी पक्ष नेते (विधान परिषद) यांचे सचिव 

६. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

७. सर्व विधान परिषद सदस्य/ विधान सभा सदस्य 

८. राज्य निवडणूक आयुक्‍त 

९. मुख्य माहिती आयुक्‍त 

१०. मुख्य सेवा हमी आयुक्‍त 

११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१२. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१३. अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन,नवी दिल्ली 

१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१५. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी 

१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१८.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

१९. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

20. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२. सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

२३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

२४. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई 

२५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२६. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप ळोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

२७. सिनियर रिसर्च ऑफीसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), खोली क्र.२६१, नॉर्थ 
ब्लॉक, नवी दिल्ली. 

२८.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२९. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी हिशेब,मुंबई/पुणे/नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती. 

३०. जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

३१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

३२. वित्त विभाग/सेवा-५ 

३३. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


